जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात 
आलेल्या गौण खनिज परवान्यांस मुदतवाढ 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गौखनि१० /०९२०/प्र.क्र.१००/ख-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०८/०४/२०२१ 


वाचा :- 
१) केंद्र शासनाच्या नगर विकास व गृहनिर्माण मंत्रालयामार्फत मार्गदर्शक सुचना 
अधिसूचना क्र. 0-१७०२४/२३०/२०१८--०५७॥9-(॥०/575-९०५ ६४०५, 
दि. १३ मे, २०२०. 


२) नगर विकास विभागाचे परिपत्रक क्र. 1?8-१८२०/७३-५९/२०२०/(॥)-१३/, 
दि.४ जून २०२०. 

प्रस्तावना:- 

देशभर उद्भवलेल्या कोवीड -१९ या साथीच्या आजाराच्या परिस्थितीमुळे दि.२५ 
मार्च, २०२० पासून ताळेबंदी (Lockdown) जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे बांधकाम 
क्षेत्रावर अनिष्ट परिणाम झाला आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला साहित्यपुरवठा करणारी 
यंत्रणा ब-याच अंशी प्रभावित झाळी आहे. तसेच श्रमीक कामगार मोठ्या प्रमाणावर स्वग्नामी 
परतल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कामे अपूर्ण राहिली व परिणामी मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम 
प्रकल्पांवर अनिष्ट परिणाम झाला आहे. यास्तव गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीस देण्यात 
आलेल्या परवान्यांच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:- 
शासन निर्णय:- 


केंद्र शासनाच्या नगर विकास व गृहनिर्माण मंत्रालयामार्फत प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या संदर्भ क्र. १ येथील अधिसूचनेनूसार सद्यस्थितीत उद्भवलेल्या अप्रत्याशित व 
आपत्कालीन परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली असंभवता विचारात घेऊन सर्व संबंधित 
प्राधिकरणांनी मंजूरी दिलेल्या परवानग्या, अनुज्ञप्त्या,जञाहरकत प्रमाणपत्रे, बांधकाम प्रारंभ 
प्रमाणपत्रे, भोगवटा प्रमाणपत्रे, प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचे शुल्क इ. ची वैधानिक मुदत 
आपोआप ६ महिन्यांनी वाढवण्याचा विचार करावा असे निर्देश दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या 
सदरहू निदेशांच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत संदर्भ क्र. २ येथील 
परिपत्रकानुसार बांधकाम परवानगीसाठी आवश्‍यक असणा-या विविध परवाने, ना हरकत 
प्रमाणपत्र, चालान इत्यादीकरिता ९ महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गौखनि१० /०९२०/प्र.क्र.१००/ख-१ 


2. 


केंद्र शासनाच्या उक्त मुद्दा क्र. १ येथील मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे जिल्हाधिकारी 


कार्यालय अथवा त्यांचे अधिनस्त कार्यालयामार्फत बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या गौण 
खनिज उत्खनन परवानासाठीची मुदतदेखील ६ महिन्यासाठी वाढविणे आवश्‍यक आहे. 
त्यानूसार दिनांक २५ मार्च, २०२० नंतर मुदत संपणाऱ्या परवान्यासाठी उत्खनन व वाहतूक 
पूर्ण झाले नसल्यास यापुढे पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदत वाढविण्यात येत 


आहें. 


या वाढीव ६ महिन्यांच्या काळावधीतही उपरोक्त कारणास्तव अप्रत्याशित व 


आपत्कालीन परिस्थितीमुळे निर्माण झाळेळी असंभवता विचारात घेऊन, दिलेल्या 
परवान्याप्रमाणे बांधकाम व्यासायिक उत्खनन व वाहतूक पूर्ण न करु शकल्यास योग्य त्या 
कारणांची नोंद घेऊन, आणखी पुढील ३ महिने मुदतवाढ देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी 
कार्यवाही करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥१/५9॥॥.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०८१६४२१८५४१९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAMESH 5 CHAVAN 
RA M E S H S H | VAJ | 2.5.4.20: 11566f3b9c9f7b5fa123945d54f8e3d5b09d05bedfa0 
9b97e ; Code=400032, street=MANTRALAYA,MUMBA| 
INumber=eb458b05e05ee27f435bd399537405d44e1c88021 cf038b 


CHAVAN ८५५०५०५५५५.) 
(TART चव्हाण) 
शासनाचे सह सचिव 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल मुंबई. (पत्रान्वये) 
२) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री (महसूल) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. राज्यमंत्री (महसूल) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय,मुंबई 
७) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर. 
८) सर्व विभागीय आयुक्त. 
९) सर्व जिल्हाधिकारी. 


qo) संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गौखनि१० /०९२०/प्र.क्र.१००/ख-१ 


११) संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२) सर्व उपविभागीय अधिकारी. 

१३) सर्व तहसिलदार. 

१४) महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), मुंबई. 
१५) महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), नागपूर. 
१६) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१७) सर्व कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१८) निवडनस्ती "ख" कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


